डॉ.अंबादास महादेव देवमाने, वैद्यकिय अधिक्षक,गट-अ 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, यांच्या प्रतिनियुक्‍तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेश क्र. औसुवआ-१२२०/प्र.क्र.१४३/कामगार-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक - २२ जून, २०२२. 


शासन आदेठा 


शासन आदेश, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दि.०५ एप्रिल, २०२१ अन्वये 
डॉ.अंबादास महादेव देवमाने, वैद्यकीय अधीक्षक, ग्रामीण रूग्णालय, राजुरा, जि.चंद्रपूर यांना, 
औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील उप संचालक (वैद्यकीय) या 
पदावर एक वर्षाच्या कालावधीकरीता अथवा सदर पदावर नियमित नियुक्‍ती होईपर्यंत यापैकी जे 
अगोदर घडेल, तोपर्यंत प्रतिनियुक्‍्तीस मान्यता देण्यात आळेली आहे. सदर कालावधी दि.०४ 
एप्रिल, २०२२ रोजी संपुष्टात येत आहे. 


२. मा.मंत्री आरोग्य) यांनी दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन डॉ.अंबादास महादेव देवमाने 
यांच्या प्रतिनियुक्‍तीस दि.०५ एप्रिळ, २०२२ पासून पुढील दोन वर्ष किंवा सदर पदावर नियमित 
नियुक्‍ती होईपर्यंत, यापैकी जे अगोदर घडेल, तोपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


3: सदर शासन seat महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७५/.॥8१॥१/१9॥॥9.00०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
२०२२०६२२१७०९१७४७१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ASHOK S 
MANDE eee 
(अशोक मांडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१ मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२) मा.मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३) मा.प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४) संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
५) आयुक्त आरोग्य सेवा, मुंबई. 
६) सह सचिव (सेवा-२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, गो.ते.रुग्णालय, मुंबई. 
७) उप सचिव (कामगार-१) उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) डॉ.अंबादास महादेव देवमाने, वैद्यकीय अधिक्षक 


द्वारा:- संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई-५१. 
निवड नस्ती. 


22 


